RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173 /2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक ३६ ]] 


बुधवार , एप्रिल १३, २०१६ / चैत्र २४ , शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ६४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १२ एप्रिल २०१६ 


~ 


. 


१ . 


२ . 


अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 

क्रमांक सेनिवे. २०१५ / प्र. क्र . ७५ / सेवा- ४. – भारताच्या संविधानाच्या, अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम , १ ९ ८२ ला आणखी सुधारणा करणारे पुढील नियम 
करीत आहेत : 

या नियमांस, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन ) ( दुसरी सुधारणा) नियम, २०१६ असे म्हणावे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तिवेतन) नियम, १९ ८२ (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
च्या नियम १० मधील स्पष्टीकरणामध्ये , 

( अ) “ पोट -नियम ( ४ ) आणि ( ५ ) ” या शब्दांऐवजी, “ पोट -नियम ( ४ ), ( ५ ) , (६ ), व ( ७ ) ” या शब्दांचा समावेश 
करण्यात यावा ; 
( ब) उप नियम (१) नंतर , खालील परंतुकाचा समावेश करण्यात यावा : 

" परंतु असे की , पोट -नियम ( ५), (६ ) व ( ७ ) च्या प्रयोजनासाठी , ज्या प्रकरणात नियुक्ती प्राधिकारी शासन आहे, त्या 
प्रकरणात समुचित प्राधिकारी म्हणजे संबंधित प्रशासकीय विभागाचे सचिव " 
३ . नियम ६५ मधील, पोट-नियम ( ३), नंतर खालील स्पष्टीकरणाचा समावेश करण्यात यावा : 

स्पष्टीकरण - या नियमाच्या प्रयोजनासाठी “नियुक्ती प्राधिकारी ” या संज्ञेचा अर्थ, शासकीय अधिकारी ज्या सेवेमधून 
अथवा पदावरून निवृत्त होतो किंवा होऊ इच्छितो, त्या सेवेमध्येकिंवा पदावर नेमणुका करण्यास सक्षम असलेला प्राधिकारी असा 


“ 


होईल : 


परंतु असे की, या नियमाच्या प्रयोजनासाठी ज्या प्रकरणात नियुक्ती प्राधिकारी शासन आहे, त्या प्रकरणात नियुक्ती 
प्राधिकारी संबंधित प्रशासकीय विभागाचे सचिव राहतील ”. 


( १ ) 


भाग चार - अ - ६४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल १३, २०१६ / चैत्र २४ , शके १ ९ ३८ 


४ . 


नियम ६६ मधील, स्पष्टीकरणानंतर खालील परंतुकाचा समावेश करण्यात यावा : 

परंतु असे की , या नियमाच्या प्रयोजनासाठी ज्या प्रकरणात नियुक्ती प्राधिकारी शासन आहे, त्या प्रकरणात नियुक्ती 
प्राधिकारी संबंधित प्रशासकीय विभागाचे सचिव राहतील ”. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ना . भा . रिंगणे, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल १३, २०१६ / चैत्र २४ , शके १ ९ ३८ 


3 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 12th April 2016 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. Senive. 2015 /C.R . 75 /Ser-4. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules further to amend the Maharashtra Civil Services (Pension ) Rules , 1982, 
namely : 


1. These rules may be called the Maharashtra Civil Services ( Pension ) (Second 
Amendment) Rules , 2016 . 


2. In rule 10 of the Maharashtra Civil Services (Pension ) Rules , 1982 (hereinafter 
referred to as “ the principal Rules” ), in the Explanation , 

(a ) for the words, brackets and figures “ sub -rules (4 ) and (5 )” the words, brackets 
and figures “ sub -rules (4 ), (5 ), (6 ) and (7 )” shall be substituted ; 
(6 ) after clause ( 1), the following proviso shall be added , namely : 

" Provided that, for the purposes of the sub -rules , (5 ), (6 ) and (7 ), where the 
appointing authority is the Government in that case , the Secretary of the concerned 

administrative Department shall be the appropriate authority ;" . 
3. In rule 65 of the Principal Rules , after sub -rules ( 3 ), the following Explanation shall 
be added , namely - 

Explanation— For the purposes of this rule, the expression “ appointing authority ” 
means the authority which is competent to make appointments to the service or post 
from which the Government Servant retires or wants to retire ; 


Provided that , where the appointing authority is the Government, the Secretary 
of the concerned Administrative Department shall be the appointing authority for 
the purposes of this rule” . 


4. In rule 66 of the Principal Rules , in the Explanation , the following Proviso shall be 
added , namely : 


Provided that, where the appointing authority is the Government, the Secretary 
of the concerned Administrative Department shall be the appointing authority for the 
purposes of this rule ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. B. RINGANE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


. 


- 


प्रति , 
महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र , मुंबई (१००० प्रती ) . 
महालेखापाल ( लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र , मुंबई ( ५ प्रती ). 
महालेखापाल ( लेखापरीक्षा)-III महाराष्ट्र ( ५ प्रती ). 
संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई ( ५ प्रती). 
अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई ( २५ प्रती). 
संचालक , माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई (१० प्रती) . 
मुख्य लेखापरीक्षक , स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, वाशी , 

नवी मुंबई (१० प्रती). 
उप - मुख्य लेखा परीक्षक , स्थानिक निधी लेखा. 
मुंबई / पुणे / नागपूर / औरंगाबाद / नाशिक / अमरावती ( प्रत्येकी १० प्रती ). 
वरिष्ठ कोषागार अधिकारी , पुणे / नागपूर / औरंगाबाद / नाशिक (प्रत्येकी १५ 

प्रती) . 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई ( ५ प्रती ). 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी ( प्रत्येकी १० प्रती). 
सर्व विधानमंडळ सदस्य , विधानभवन , मुंबई. 
राज्यपालांचे सचिव . 
मुख्यमंत्र्यांचे सचिव . 
सर्व मंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव . 
*विशेष आयुक्त , महाराष्ट्र सदन , कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली. 
* प्रबंधक , उच्च न्यायालय ( मूळ न्याय शाखा). 
* प्रबंधक , उच्च न्यायालय ( अपील शाखा), मुंबई . 
* सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई . 
* सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई . 
* प्रबंधक , लोकआयुक्त व उप लोकआयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 
* प्रबंधक , महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई / नागपूर औरंगाबाद . 
मुख्य माहिती आयुक्त , महाराष्ट्र, मुंबई . 
आयुक्त, राज्य माहिती आयोग ( सर्व). 
सचिव , राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन , 

पहिला मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२ . 
सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सदस्य सचिव , महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग , गृहनिर्माण भवन ( म्हाडा 

बिल्डिंग), पोट माळा, वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१. 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान 
भवन , मुंबई ४०० ०३२ . 


महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता)-२ , महाराष्ट्र, नागपूर (१००० प्रती ). 
महालेखापाल ( लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र , नागपूर ( ५ प्रती) . 
मंत्रालयाच्या निरनिराळ्या विभागांच्या अधीन असलेल्या सर्व विभागांचे व 

कार्यालयांचे प्रमुख 
सर्व विभागीय आयुक्त (प्रत्येकी ५ प्रती ). 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रत्येकी २५ प्रती). 
सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 
सर्वजिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ( प्रत्येकी २५ प्रती). 
शिक्षण संचालक ( उच्च शिक्षण ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( १० प्रती ). 
शिक्षण संचालक ( शालेय शिक्षण ), महाराष्ट्र राज्य , पुणे ( १० प्रती ). 
तंत्र शिक्षण संचालक , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ( ५ प्रती). 
कुलसचिव, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ , राहुरी, जिल्हा अहमदनगर (१० प्रती). 
कुलसचिव , मराठवाडा कृषी विद्यापीठ , परभणी (१० प्रती) . 
कुलसचिव , पंजाबराव कृषी विद्यापीठ, अकोला ( १० प्रती). 
कुलसचिव, कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी 

( १० प्रती) . 
कुलसचिव, डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ , लोणेर , जिल्हा रायगड 

( १० प्रती ). 
कार्याध्यक्ष , महाराष्ट्र पेंशनर्स असोसिएशन , १४४ ९, सदाशिव पेठ , संकल्प 
खजिना, महाल बोळ, एस. पी . कॉलेज समोर, पुणे ४११ ०३० . 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंट पेंशनर्स असोसिएशन , 
१०९ १, अनंतशयन गल्ली, लक्ष्मी निवास, दुसरा मजला, बेळगांव-१ 

कर्नाटक . 
मंत्रालयातील सर्व विभाग . 
ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , मंत्रालय , मुंबई ( १० प्रती ). 
शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई (१० प्रती ). 
उच्च व तंत्रशिक्षण आणि सेवायोजन विभाग, मंत्रालय , मुंबई 

( १० प्रती ). 
कृषि , व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 

मंत्रालय , मुंबई (१० प्रती ). 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई (१० प्रती ). 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ( १० प्रती) . 
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने . 
निवड नस्ती, कार्यासन सेवा-४. 


. 


* पत्राद्वारे . 


